डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय रुग्णालय,नांदेड विष्णुपुरी येथील 
मुख्य प्रशासकीय इमारतीमधील वातानुकुलीत 
यंत्रणा, बागबगीचा, सी.सी.टी.व्ही., लिप्ट, रॅम्प 
इत्यादी कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 

मान्यता प्रदान करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एससीएन-२०१८/प्र.क्र.२५६/प्रशा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार,नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०३ जानेवारी, २०२२. 
qa: संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक: संवैशिवसं/ 
डॉशचंश्ावैनादेड/सीसीटीवीयंत्रणारॅम्प/१३४८/आय-प/२१, दिनांक ०१.०२.२०२१ 


शासन निर्णय: 

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड येथील मुख्य 
प्रशासकीय इमारतीमधील वातानुकुलित यंत्रणा, बागबगीचा,सी.सी.टी.व्ही.,लिप्ट,रॅम्प इत्यादी 
कामे करणे आवश्‍यक असल्याने रुपये १५,००,००,०००/- (रुपये पंधरा कोटी फक्‍त) इतक्या 
रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. कामाचे नांव अंदाजित रक्‍कम 


| . |Construction of Air Conditioning CCTV Works, | 44,00,00,000 
Landscaping, Lift & Ramps in Newly Constructed 
Administrative Building at Dr.Shankarrao Chavan Govt. 


Medical College & Hospital Vishanupuri, Nanded 


एकूण १५,००,००,००० 


अटी व शर्ती :- 
१. सदर कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 
२. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 


३. तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरिता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीएन-२०१८/प्र.क्र.२५६/प्रशञा-१ 


५. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३ /प्र.क्र.१७७ / 
तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे 
योग्य नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

७. इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

८. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


२. सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणाऱ्या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक - एच-८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : विअप्र-२०१३ / प्र.क्र.३० / २०१३ / विनियम, भाग-२, 
दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, उप विभाग-५ 
अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (9) नुसार 
प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदर are निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०१०३१९०६०१८५१३ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.01.03 20:03:20 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) अपर मुख्य सचिव (वित्त) , वित्त विभाग, मंत्रालय ,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीएन-२०१८/प्र.क्र.२५६/प्रशञा-१ 


आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 


३) 
) 
) 
) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,औरंगाबाद 
) 
) 
) 


tof 
4 


Co 


an 


S 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड 

SHASTA, ST. शांकरराव चव्हण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,नांदेड 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 

११) निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


eS 


vo 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


